विशेष कृती दैलातील (SAG) अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यानेगणकासयंधीचेनिकष__ 


| महाराष्ट्र शासन 


ee Fo) | 
'झासत Prater क्र. एतभ्ोएक्स-०१९०७/प्र.क्र.३२/विशा-१ब, 
मंत्रालय, मुंबईं-४०० ०६२, विनांक ६ ऑगस्ट, २००८ 


वाद्या :- ९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-३६०५/प्र.क्र.३(अ) पोल-३, दि.१७.२.०६ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६अ:४'७/ 
११०२१/ पदे(नक्षलवादी)१८४/०५, दि.४.६.०८. 
शासन निर्णय 
बिशेष कृती दलासाठी संदर्भ we येथे नमुद केलेल्या दि.१७.२.२००६ 'च्या शासन 
निर्णयान्वये विविध ३०० पदांची सिमीती करण्यात आली आहे. विशेष कृती दलाचे कार्य 
विचारात घेकन या .दलासाठी निर्माण. केलेल्या सदरहू पदासाठी नियुक्‍त करावयाचे 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवडीचे निकष शासन पुढीलप्रमाणे विहीत करीत आहेत :- 
१) पोलीस अधीभ्षक/पोलीस उपअधीक्षक/योलीस उपनिरीक्षक 
या पदाब्रील नियुक्त्या तरुण /तंडपदार /कर्तबगार /उत्साही / होतकरु / 
संबेदनशील / प्रामाणिक /कार्वक्षम / निर्विवाद सचोटी असलेले पोलीस दलातील समकक्ष 
पदाबरील अधिका-यांमधुन बदलीने अपर पोलीस महासंचाष्मक, नक्षलविरोधी अधियान, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या शिफारशी विचारात घेऊन करण्यात येतील. ही निवड करताना खालील 
आळींना प्राधान्य देण्यात येईल ‘ 
अ) Fe भरतीतोल नुकतेच प्रशिक्षण पुर्ण केलेले अधिकारी. 
3) प्रे-हाडंडस, युओटीसी, जंगल वॉर इत्यादि कोर्स पूर्ण केलेले अधिकारी. 
क) गोंडी / माडिया / तेलगु व छत्तीसगडी भाषेचे ज्ञान असलेले अधिकारी 


SAG GR. IwpDAY K_K\2008SP1-1B 


द 


२) पोलीचकमवारी - . . 
या. कर्मचा-यांची नियुक्ती पोलीस दलातील संबंधीत कर्मचाऱ्यांचे 
पूर्वसेबाभिलेख, गोपनीय नस्ती. fee घेऊन अतिउत्कृष्ट सेवाभिलेख असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांमधुन बदलीने करण्यात येईल. यासाठीची निवड 'पोलीस अधीक्षक, विशेष कृती दल, 
नागपूर हे अपर पोलीस महासंचालक, नक्षलविरोधी अभियान, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
मान्यतेने करतील: हो निवड करतांना खालील बाबींना प्रधान्य देण्यात येईल :- . 
अ) सौ-६० पथकात कॉम क्ररोत असलेले कर्मचारी. 
ब) पोलीस दलातील कमीत कमी ३ वर्षे सेवा केलेले कर्मचारी. 
क) सर्वसाधारणपणे ३० वर्षाआतील शारीरिकदृष्टय़ा तंदुरुस्त असलेले पोलोस 
शिपाई (सी-६० मध्ये काम केलेले तसेंच नक्षलग्रस्त भागात काम केलेले 
इच्छुक कर्मचान्यांच्या बाबतीत PAE अट प्रकरणपरत्च्रे स्थितीत 
करण्यात येईल ) 
हड) ग्रे-हाठंडस, युओंटीसी, जंगल वॉर इ. कोर्स पुर्ण केलेले कर्मचारी. 
इ) गोंडी / माडिया / तेलगु व छत्तीसगडी भाषेचे ज्ञान असलेले अधिकारी 
'फ) विशेष कामगिरीसाठी वरिष्ठांकडुन मिळालेले पोलीस पथक/सन्मानचिन्ह धारण 
STR 
9. विशेष कृती दलातील अधिका-यांच्या नेमणुकीचा कालावधी हा २ वर्षाचा राहील. या 
कालावधीच्या समाप्तीनंतर संबंधीत अधिका-याला त्याच्या इच्छेनुसार पसंतीच्या ठिकाणी 
नेमणुक देण्यात येईल. पोलीस शिपाई यांचा कृती दलातील नियुक्तीच्या कालावधी 
सर्वसाधारणपणे ३ ते '५ वर्ष राहील. अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी ७ वर्षांपर्यन्त 
बाढविता येऊ शकेल. निवड केलेल्या कर्मचा-यांना अपवादात्मक परिस्थितीत त्यांच्या मूळ 
जिल्हयात परत करण्यात येईल. डदा. कौटुंबिक अडचणी, कर्तंव्यादरम्यान झालेला अपघात, 


इजा, अपंगत्व आल्यास, तसेच शिस्तभंग कार्यवाहीअंती. 


SAG GR IwpDAY.K.Ki2008 SPL-1B 


४. विशेष कृतो दलात नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांना त्यांच्या os जिल्हयात परत 
करण्याची कार्थपध्दतो पुढीलप्रमाणे राहील :- 


१) विशेष कृती दलात नियुक्‍त असलेल्या पोलीस कर्मचा-यांचा त्रिहीत कालावधी 
पुर्ण झाल्यानंतर प्रशासकोय सोईनुसार त्यांच्या मूळ घटकात परत करण्यात 
येईल. 


२) कर्तव्य कालावधीत कोणत्याही कारणास्तव कर्मचा-यांस आलेले कायमचे 
अपंगत्व, गंभीर इजा, गंभीर प्रकारच्या कौटुंबिक अडचणीसाठी. 

४) मूळ घटकातील सेवा ज्येष्ठतेनुसार मिळणा-या पदोन्नतोच्या वेळी. 

४) अभियाना अंतर्गत गोपनीयते'चा भंग / गैरबर्लन इत्यादी कारणास्तव. 

८)  गंभोर आजारास्तव जसे द्ृदयरोग / पक्षघात इत्यादी. 
५. मुंबई पोलीस ( शिक्षा ब्र अपील ( नियम १९५६ अन्बये पोलीस अधीक्षक / कार्यालय 
प्रमुख यांना प्रदान कलेले सर्व अधिकार पोलीस अधीक्षक (अभियान), विशेष कृती दल, नागपूर 
यांना सुध्दा राहतील. 

६. विशेष कृती दलातील कर्मचा-यांची सर्व पदे हो विशेष कृती दलात तात्पुरत्या 

नियुक्तीवरील पदे असल्याने या दलातील कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता हो त्यांच्या मूळ 


जिल्हयातच ठेवण्यात येईल. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांबाने, 
3 (>: peru 
aL 
( ater ) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 

पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर, महाराष्ट्र राज्या, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर. 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नांदेड, यवतमाळ. 

वित्त विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

गूह विभागातील संबंधीत कार्यासन. 

निवड नस्ती, गृह विभाग (विशा-श्नो. । 
श्रम व He, RELA / SAITO &पमन्वयक, सर ARH, Bsr, alg 


४40 फत S008 SPL-1B 


